अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२०-२१ 

“२२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (०१) (०१) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८४३)” 
मागणी क्रमांक वाय -२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख : १ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- 


, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६२/कोषा प्रशा-५, दि.१ एप्रिळ २०२० 

. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिळ,२०२० 

. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३, दि. ३० एप्रिल, २०२० 

. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३, दि. ११ जून, २०२० 

. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३, दि. ९ जुले, २०२० 

. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-१०२०/प्र.क्र.६२/२०/कोषा-प्रशा-५,दि.२८जुले,२०२० 
. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३, दि. १३ ऑगस्ट, २०२० 

. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३, दि. १६ सप्टेंबर, २०२० 

. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३, दि. २८ ऑक्टोबर, २०२० 


>» KC “७ A -5 


one ७ ™& 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग 2 
च्या अधिका-यांचे वेतनभत्ते भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी 
विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२०-२१ 
करिता ०१,वेतन साठी रुपये ४७.४९०५ कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. सदर 
तरतुदीपैकी जिल्हा परिषदांना वेतनखर्चासाठी एकूण रुपये २६.१६९० कोटी इतका निधी वाचा मधील 
अनुक्रमांक ३, ४, ५, ७, ८ व ९ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. आता जिल्हा 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३ 


परिषदांचा सन २०२०-२१ मधील बिम्सप्रणालीवरील एकूण वेतनखर्च विचारात घेऊन जिल्हा 
परिषदांना पुढील वेतन निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


झासन निर्णय:- 


सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 


००१, संचालक व प्रशासन (09)(09) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 


विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी 


पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ च्या अधिका-यांचे वेतन खर्च भागविण्यासाठी 


या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण रुपये ७,०७,००,०००/- 


(अक्षरी रुपये सात कोटी सात लाख फक्त) इतके अनुदान संबंधित मुख्य ळेखा व वित्त अधिकारी यांना 


मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. कोव्हीड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक आपत्तीवर मात 
करण्याच्या दृष्टीने राज्याची एकंदर आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता, खर्चात काटकसर करणे तसेच 
काही खर्च पुढे ढकलणे गरजेचे आहे. 


३. या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्डाविण्यात आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक 
खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर 
निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता घेण्यात यावी. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline 
पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२२३ 


प. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च मागणी क्रमांक 
वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचाळक व प्रशासन (०१) (०१) 
पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८४३)” ०१, वेतन या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२०-२१ या वित्तीय 
वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/ 
अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिळ, २०२० अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शतींची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०११६१७४९६९२८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Ganesh Nivrutti Pawar 
Ganesh MAHARASHTRA, ou-Water Supply And 


Sanitation Department, 
e e postalCode=400032, st=Maharashtra, 

N | V [| U tt | 2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20e 
917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 
seriaINumber=1325a2533f628572438b5fb7 
11¢805de49788678b9701 5bb0cac990e3b3 


Pp a W a [| 75423, cn=Ganesh Nivrutti Pawar 


Date: 2020.12.01 16:45:23 +05'30' 


TOT पवार 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 

विभागीय आयुक्त, सर्व 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 


०८ AW AD -5 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३ 


८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०.संचाळक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१२.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 

१३.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१४.ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 

१५.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३, दिनांक १ डिसेंबर, २०२० सोबतचे सहपत्र 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक F WIA (०१)(०१) पाणीपुरवठा 


टत 
| 


“० | (| ७ | om] co] K€] wy] a] -0 
>9 


Oo 
षे 


Oo 
Oo 


og 
i 


fe « 
९) 


4 
=| 
al 
= 
“| 
SI 


=D 
awn 


me) 
०८ 


१५ 


=D 
an 


oO 
GS 


An] “० | wy] aw] “> । va] DV] VI] VD] VI] YI] YH] VD] vw] ©] 0 
AW] A] OO; 0 | “०? | A] | mM] oc] 9८ | aw] BD] Of OF “० | (५ 
q 

Pl त्स 

a => 3] 

3} S| 4 

| 


an 
oC 


.| जिल्ह्याचे नांव । सन 2020-29 करीता या शासन निर्णयान्वये 


कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय/उप विभागीय आस्थापना (२२१५१८४३)" 


या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष २२१५१८४३ 
खाली वितरीत करण्यात येत असलेली एकूण 


वितरीत करण्यात येत असलेले वेतन अनुदान 


3 
a 
liad 
Frag 
नाशिक 
ie 
wih 
सोलापूर 
कोल्लपूर 
जालना 
पर्ण 
हिगोली 
as 
नादेड 
am 
wa 
aoa we 
om 


Ganesh Nivrutti Pawar 


ap. 4 
6G 


oS 
ह १ 


रक्‍कम (अक्षरी रुपये) 
? 


ट्र 
मं 
4 
| 
al 


(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


